प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक 
पिक (सूक्ष्म सिंचन) अभियानाचा सर्वसाधारण व 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ चा 
अखर्चित निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षी 
विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०४१८/प्र.क्र.१४९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख : ३० जून, २०१८ 


संदर्भ:- 
१) कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र.११-७/२०१७- आरएफएस-॥, दि. २० एप्रिल, २०१८ 


२) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन-६, 


fe. 9 जून, २०१८. 


प्रस्तावना- 


प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिचन) घटाकाची राज्यात सन 
२०१५-१६ पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या घटकांतर्गत केंद्र राज्य हिळछ्याचे प्रमाण ६०:४० असे 
आहे. सदर घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ या वर्षात रु. ३१५ कोटी एवढा केंद्र 
हिळ्याचा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी अखर्चित निधी सन २०१८-१९ या वर्षात खर्च 
करण्यास, केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.१ येथील दि.२० एप्रिल, २०१८ च्या पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे. सन 
२०१७-१८ या वर्षात उपलब्ध झालेल्या केंद्र हिऱ्याच्या निधीपैकी रु. १२९.०३ कोटी निधी दि.१ एप्रिल, 
२०१८ रोजी अखर्चित होता. त्यापैकी रु. ७८.६३९ कोटी एवढा निधी कृषी आयुक्तालय स्तरावर असून रु. 
५०.३९१० कोटी निधी शासन कोषागारात जमा आहे. सदर निधीपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. २३.८४६४ 
कोटी व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु.१२.५८७० कोटी असा एकूण रु. ३६.४३३४ कोटी निधी सन २०१८- 
१९ या वर्षात खर्च करण्यासाठी आयुक्त, कृषी यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) वितरीत 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 


१. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाचा सन २०१७-१८ 
या वर्षातील, केंद्र हिऱऱ्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित निधी रु. २३.८४६४ कोटी (रुपये तेवीस कोटी 
चौर्‍्याऐंशी लाख चौसष्ट हजार फक्त) व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु.१२.५८७० कोटी (रुपये बारा कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०४१८/प्र.क्र.१४९/१४-ओ 


अठ्ठावन लाख सत्तर हजार फक्त) असा एकूण रु. ३६.४३३४ कोटी निधी, सन २०१८-१९ या वर्षात पुनरजिवित 
करुन कृषि आयुक्‍तालयास वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाळीवर (बीडीएस) वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधीखालील लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ च्या मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्रवर्ग केंद्र 


सर्वसाधारण  । मागणी क्रमांक-डी-३ 

२४०१-पीक संवर्धन, 

११३, कृषि अभियांत्रिकी 

(००)(०७) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) 
(केंद्र हिस्सा) (२४०१ २५०४) 

३३, अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक-टी-५ 

२४०१-पीक संवर्धन, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उप योजना 

(०१) जनजाती क्षेत्र उप योजना अंतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०१) (२७) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) 
(केंद्र हिस्सा) (२४०१॥६१९) 

३३, अर्थसहाय्य 


३. अनुदानाची रक्‍कम PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात 
यावी. 

४. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी त्याच प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी. 


५. सदर निधीच्या प्रमाणात आवश्यक राज्य हिऱ्ड्याचा निधी जिल्हा विकास निधीमधून उपलब्ध करुन 
घेण्यात यावा. 


६. सदर निधी खर्च करण्यासाठी कृषि संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सदर निधीचे जिल्हानिहाय वितरण करण्यास 
त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

७. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 
पाठविण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०४१८/प्र.क्र.१४९/१४-ओ 


८. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति 
थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


९. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेस अनुसूरुन व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१३२/व्यय-१ दि. ६ जून, २०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून व आदिवासी विकास विभागाच्या 
संदर्भाधीन अनु.क्र.२ येथील दि.१ जून ,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२१५२०१६४४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


h . k Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 

S 7 r | a n t त. e-Government oF Mabatashtra 
postal 

Chandrakant आ 


serial IN =d8d9626c9e038380cd235c048f20 
ce! 
A n d g e cn=Shrikant Chandrakant And 


andrakant Andge 
Date: 2018.07.02 15:21:12 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

२. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे (१० प्रती) 

३. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

४. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

६. सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

७. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ दिनकरराव देसाई मार्ग, 
गोरेगाव (पूर्व) मुंबई- ६५ 

८. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

९. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

१०.सर्व मुख्य वित्त व लेखाधिकारी (जिल्हा परिषद) 

११.सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

१३.महाळेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२० 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५.व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०४१८/प्र.क्र.१४९/१४-ओ 


१६.व्यवस्थापकीय संचालक,भूविकास बँक , मुंबई 

१७. अध्यक्ष,सर्व जिल्हा परिषद 

१८. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०.वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्राळय, मुंबई-३२ 
२१.ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२२.मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२३.मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२४.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


